केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण वर्गवारी 
(General) करीता सन २०१६-१७ व २०१७-१८ 
मधील प्रलंबित केंद्र हिस्सा रू.३१३६.३८ लक्ष 
व राज्य हिस्सा रु.२११०.७१ लक्ष अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः राआअ-०६१८/प्र.क्र.२८९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) समक्रमांक शासन निर्णय, दिनांक १५ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भ क्र. १ अन्वये दिनांक १५ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ ४ वरील अ.क्र ८ 
मधील परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा. 


“सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १) ५४०/अर्थोपाय, दिनांक १२ 
डिसेंबर, २०१८, २) क्र.३२/अर्थोपाय, दिनांक २४ जानेवारी, २०१८ 3) अनौपचारी संदर्भ क्रमांक 
३९३/२०१८/व्यय-१३, दिनांक १२ नाव्हेंबर २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे.” 


सदर शुध्दिपत्रक निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१8॥॥४१७॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201903251652360617 असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=58e32592d7ee16b3f0ea3e5db304272db05 


68995 14ece7f762990f9b1a0c5049, 


VA S A N T R A O postalCode=400001, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf565781 5fb42c4d25b 
0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, ou=PHD, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN 


WA H U | VASANTRAO WAHUL 
Date: 2019.03.30 11:45:30 +05'30' 


(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः राआअ-०६१८/प्र.क्र.२८९/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


